जिल्हा नियोजन समिती, सातारासाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.२५/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :३ जून, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा 
यांचे पत्र क्र. जिनिस/जिवायो/कार्यकारी समिती/का-२/३९०,दि.२९/१/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११च्या 

तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र 
जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ* मधे करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कळम ३(३) च्या 
परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य*यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य* आणि 
कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ 
“विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्ती होणे आवश्‍यक आहे. 
२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ ” मधील “नियम 
६-अ”च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 
कलम ३ (३)च्या परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (3) च्या 
परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी ,जिल्हा नियोजन समिती 
, साताराचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार सातारा जिल्हयातील खालील 
सन्माननीय खासदार व आमदार यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन समिती साताराची 
“कार्यकारी समिती” खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 


zs मा. पालकमंत्री, सातारा अध्यक्ष 


२. | श्री.छत्रपती उदयनराजे भोसले, संसद सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 


३. | श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई, विधानसभा wary] विशेष निमंत्रित सदस्य 


४. | श्री. नितीन बानगुडे पाटील नामनिर्देशित सदस्य 


५. | श्री. रणजीतसिंह धेयशिल देशमुख नामनिर्देशित सदस्य 


विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग,पुणे सदस्य 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प., सातारा सदस्य 


& 
७. जिल्हाधिकारी, सातारा सदस्य 
८ 
९ 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा संयोजक 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.२५/का.१४८१-अ, 


३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्ठानास आणावेत. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६०४१६४५२५५११६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VIJESING 110. 
FATTESING VASAVE sisi नावा 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय ,पुणे विभाग,पुणे 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
१२.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


